दि चिल्ड्रन एड सोसायटी, मुंबई या 
कार्यालयाच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे 
महागाई भत्त्यातील थकबाकी, उपदान, इ. 
बाबींवरी देयके अदा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१३/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

दि चिल्ड्रे्स एड सोसायटी, मुंबई ही संस्था बॉम्बे चिल्ट्रेेस see १९२४ या कायद्याच्या 
अंमलबजावणीसाठी तत्कालिन मुंबई प्रांतीय सरकारने बाल कल्याण क्षेत्रामध्ये परिणामकारक काम 
करण्यासाठी १९२७ साली स्थापन केलेली आहे. सदर संस्था १००% अनुदानित आणि शासन निर्मीत संस्था 
आहे. सदर संस्थेच्या आस्थापनेवर एकुण २३५ कर्मचारी आकृतीबंध मंजुर असून सदर कर्मचाऱ्याच्या वेतन 
आणि भत्ते या बाबीवरील संपुर्ण खर्च शासनामार्फत करण्यात येतो. दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्त्यातील थकबाकी, उपदान तसेच इत्यादी बाबींवरील प्रलंबित देयके 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
महागाई भत्त्यातील थकबाकी, उपदान तसेच इत्यादी बाबींवरील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी मागणी 
क्रमांक एक्स-१ 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०२- बाल कल्याण (०२) (०३) 
जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक 
अनुदान योजना (2234-3089) ३६-सहाय्यक अनुदान वेतन या उद्दिष्टाखाली ₹३,२७,५६,९६०/- (अक्षरी 
रुपये तीन कोटी सत्ताविस लक्ष छप्पन्न हजार Awal साठ मात्र) इतका निधी खालीलप्रमाणे बाबनिहाय 
वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र बाब प्रस्तावित वितरण 
१ | Ale जानेवारी ते मे, २०२३ महागाई भत्ता वाढ थकबाकी ₹९,५७,१६४/- 
२ | २३ सेवानितृत्त कर्मचारी ७व्या वेतन आयोगानुसार उपदान ₹७६,४०,८५०/- 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१३/का -०८ 


अ.क्र बाब प्रस्तावित वितरण 
३ | PA २०२१-२२ सेवानितृत्त व मृत कर्मचारी (03) उपदान ₹१४,८०,५००/- 
४ ।सन २०२२-२३ मधील ७ कर्मचारी सेवानितृत्ती उपदान ₹४९,६५,०००/- 
५ | BA २०२२-२३मध्ये १ कर्मचारी सेवानितृत्ती उपदान ₹५,४१,५००/- 


६ ।सन २०१७-१८ ते २०२२-२३ भविषय निर्वाह निधी उपदान | ₹१,६४,६९,३७४/- 


७ ।स्वग्नाम भत्ता ₹१५,०००/- 
८ | सातवा वेतन आयोग ३ व ४ हप्त्याची थकबाकी उपदान G48, 282/- 
@ | at विजय क्षीरसागर, माजी मुख्याधिकारी यांचे अजित ₹३३,३३०/- 

रजा वेतन 
एकूण ₹३,२७,५६,९६०/- 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२/ व्यय-६, दिनांक १२.०२.२०२४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१३१७४४३६३७३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
N | 1: F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


JANARDAN ee 
९. ,/ दळ 
( डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 


७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१३/का -०८ 


८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१०.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

१४.मुख्य अधिकारी, दि चिल्ड्रन्स एड्‌ सोसायटी, मांटुगा, मुंबई, 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित, 

१७. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 

१८. निवड नस्ती, का-०८. 


